महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ 
मर्या., मुंबई यांना सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल या योजनेकरिता निधी 
वितरीत करणेबाबत (conditional). 

लेखाशिर्ष - 2234 D249 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : दिविम-२०२३/प्र.क्र.१४/दिव्यांग कल्याण-३ 
३१,३२,३५ ए, तिसरा मजला, ए-विंग, मित्तल टॉवर, 
नरीमन पॉईंट,मुंबई - Yoo ०२१. 
दिनांक :- ३० मार्च, २०२४ 


वाचा: १. वित्त विभाग, शा.नि.क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२४/२०२२/विनियम, दि.१२.०१.२०२३. 

२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

३. दिव्यांग कल्याण विभाग शा.नि.क्र.दिविम-२०२३/प्र.क्र.१४/दि.क.३,दि.०६.११.२०२३. 

४. दिव्यांग कल्याण विभाग शा.नि.क्र.दिविम-२०२३/प्र.क्र.१४/दि.क.३,दि.०७.०२.२०२४. 

५. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या., मुंबई 
यांचे दिनांक १२.०२.२०२४ रोजीचे पत्र. 

६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०४.०३.२०२४. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या., मुंबई यांच्यामार्फत राज्यातील दिव्यांगाना 
राष्ट्रीय महामंडळाची दिव्यांग स्वावलंबन योजना, वैयक्तिक थेट कर्ज योजना, दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी 
होण्याच्या दृष्टीने हरित ऊर्जवर चालणारे पर्यावरणस्नेही फिरते दुकान (मोबाईल शॉप ऑन व्हेईकल) इ. विविध 
योजना राबविण्यात येतात. 
२. महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. 
झेडआय-३, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, १०१ अपंगांचे कल्याण, (०५) 
दिव्यांगांसाठी इतर योजना, (०५) (१७) दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने पर्यावरण स्नेही वाहने 
उपलब्ध करुन देणे (वाहनावरील फिरते दुकान) (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) (2234 0२५७) ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता रुपये १५ कोटी इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. विभागाच्या 
संदर्भ H.2 व ३ येथील शासन निर्णयान्वये महामंडळास सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता योजनेच्या 
लेखाशिर्षातंर्गत एकूण रुपये ५ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ६ 
येथील परिपत्रकान्वये चाळू आर्थिक वर्षात अनिवार्य तरतूदीकरिता निश्चित केलेल्या सुधारीत अर्थसंकल्पिय 
अंदाजाच्या मर्यादेत बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला रुपये १० कोटी इतका निधी महाराष्ट्र राज्य 
दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळास सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. 
झेडआय-३, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणस्नेही 
वाहने उपलब्ध करुन देणे (वाहनावरील फिरते दुकान) (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) (२२३५ 0२५७ ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता सुधारीत अर्थसंकल्पिय अंदाजाच्या मर्यादेत बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेला रुपये १०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास याद्वारे 
शासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपश्लील पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः दिविम-२०२३/प्र.क्र.१४/दिव्यांग कल्याण-३ 


(रुपये हजारात) 
सन -२४ 
मोळ : सन 2023-28 करीता 
अ.क्र अनिवार्य योजनेचे नाव | लेखाशीर्ष व उद्दीष्ट अर्थसंकल्पीय विभागाकडून वितरीत 
अर्थसंकल्पीय 
करावयाचे अनुदान 
तरतूद 
बिधर ळं २ ३ | ४ षु 
दिव्यांग व्यक्‍तींना 
स्वावलंबी होण्याच्या वाहनावरील फिरते 
शि दृष्टीने पर्यावरणस्नेही दुकान १५०००० १००००० 
वाहने उपलब्ध करुन देणे. (२२३५ 0२५७) 


२. अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी वित्त 
विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ व दिनांक दिनांक ०४.०३.२०२४ च्या परिपत्रकामध्ये नमूद मार्गदर्शक सूचना व 
परिशिष्टातील मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


३. या बाबींवरील खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 
तरतूदीतून भागविण्यात यावा:- 

मागणी क्र. झेडआय-३, 

२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२ समाज कल्याण, 

१०१ अपंगांचे कल्याण, 

(04) दिव्यांगांसाठी इतर योजना, 

(०५) (१७) दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणस्नेही वाहने उपलब्ध करुन देणे 

(वाहनावरील फिरते दुकान) (सर्वसाधारण) (कार्यक्रम) (२२३५ 0२५७ 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


४. या अनुदानाबाबत उप सचिव (दिव्यांग कल्याण-२), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे नियंत्रक 
अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम पुढील कार्यवाहीकरीता प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण, नवी 
मुंबई यांचेकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. वित्त विभाग, शा.नि.क्र. मुंविनि-२०२२/प्र.क्र.२४/२०२२/विनियम, दि. 
92.09.2023 नुसार सदरचे अनुदान हे Gad आहे. त्यांना सदर अनुदान म.को.नि.४४ मधील नमुन्यातील 
देयकान्वये महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ यांस संवितरीत करण्याचे अधिकार देण्यात येत 
आहेत. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण व उपयोगिता प्रमाणपत्र तात्काळ शासन व 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करावे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
०४.०३.२०२४ अन्वये तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक-३८१/व्यय-१४/२०२४अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दिविम-२०२३/प्र.क्र.१४/दिव्यांग कल्याण-३ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३३०१८५८३५६७३५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
ADHIKRAO BAPU णालयात 


.20=e9b3afc989167fcd7f4487809755a2a08c37958a70b01ce9dd61 
39bffb1e6896, postalCode=400032, st=Mah: hi 


BUDHE oe 
(अधिकराव बा. बुधे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री (दिव्यांग कल्याण विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) मा. मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (दिव्यांग कल्याण विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
) आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मर्या.,मुंबई 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
) उप सचिव (दिव्यांग कल्याण-२/३), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) कक्ष अधिकारी, (दिव्यांग कल्याण-२/३), दिव्यांग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प/साउ), मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, नवी मुंबई. 
१३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/ठाणे. 
) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
) निवड नस्ती/दिव्यांग कल्याण-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


